सहाय्यक वनसंरक्षक, व्याघ्र संरक्षण दल (STPF) 
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर ऐवजी 
वनपरिक्षेत्र अधिकारी (विशेष व्याघ्र संरक्षण दल) 
चंद्रपूर या पदास पुर्वीपासून असलेला आहरण व 
संवितरण सांकेतांक क्रमांक (४८०१००६११४) आहे 
तोच ठेवून आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित 
करण्याबाबत तसेच वनपरिक्षेत्र अधिकारी (विशेष 
व्याघ्र संरक्षण दल) मुल व चिमुर यांना नविन आहरण 
व संवितरण सांकेतांक देऊन आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एफडीएम २०२१/प्र.क्र.०८/फ-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २१ मे, २०२१ 


संदर्भ :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-मकोनि-१०००/प्र.क्र.४४/०५,कोषा-प्र.५ 
दि. ०४.०१.२००६. 

२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर यांच्या 
कार्यालयाचे पत्र क्र.कक्ष-२(१)/असं/प्र.क्र.१७/(१९-२०)/२६०/२०२०-२१, 
दि.११/०२/२०२१. 

३) वनसंरक्षक तथा क्षेत्रसंचाळक, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर यांच्या 
कार्यालयाचे पत्र क्र.कक्ष-२/आस्था/प्र.क्र.११/२०२०-२१/२०१६,दि. २४ नोव्हें २०२० 


प्रस्तावना - 

शासनाच्या वन विभागाच्या क्षेत्रिय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची वेतन व भत्यांची देयके 
फेब्रुवारी-२००६ पासून इतर विभागाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच कोषागारातून पारित करण्याबाबत 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०४.०१.२००६ च्या शासन निर्णयान्वये निर्णय घेण्यात आला आहे. 
यानुसार महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ खंड-१ मधील नियम १३ नुसार व नियम १५(३) नुसार 
विभागातील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची यादी महालेखापाल कार्यालयाकडे पाठविण्यात 
येते. यानुसार वेळोवेळी निर्गमीत केलेल्या शासन निर्णयानुसार विभागातील आहरण व संवितरण 
आधिकाऱ्यांच्या याद्या प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम २०२१/प्र.क्र.०८/फ-२ 


त्याअनुषंगाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर यांनी 
त्यांच्या संदर्भ H.2 येथील पत्रान्वये तसेच वनसंरक्षक तथा क्षेत्रसंचालक, ताडोबा अंधारी व्याघ्र 
प्रकल्प, चंद्रपूर यांनी त्यांच्या संदर्भ H.3 येथील पत्रान्वये सहाय्यक वनसंरक्षक, व्याघ्र संरक्षण 
दल (STPF) ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर ऐवजी वनपरिक्षेत्र अधिकारी (विशेष व्याघ्र 
संरक्षण दल) चंद्रपूर या पदास पुर्वीपासून असलेला आहरण व संवितरण सांकेतांक क्रमांक 
(४८०१००६११४) आहे तोच ठेवून आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्याबाबत तसेच 
वनपरिक्षेत्र अधिकारी (विशेष व्याघ्र संरक्षण दल) मुल व चिमुर यांना नविन आहरण व संवितरण 
सांकेतांक देऊन आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर 
केला आहे. त्याअनुषंगाने सदरहू पदनामास "आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून घोषित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर यांनी त्यांच्या संदर्भ 
क्र.२ येथील पत्रान्वये तसेच वनसंरक्षक तथा क्षेत्रसंचालक, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर 
यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन सहाय्यक 
वनसंरक्षक, व्याघ्र संरक्षण दल (STPF) ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर ऐवजी वनपरिक्षेत्र 
अधिकारी (विशेष व्याघ्र संरक्षण दल) चंद्रपूर या पदास पुर्वीपासून असळेळा आहरण व संवितरण 
सांकेतांक क्रमांक (४८०१००६११४) आहे तोच ठेवून तसेच वनपरिक्षेत्र अधिकारी (विशेष व्याघ्र 
संरक्षण दल) मुल व चिमुर यांना नविन आहरण व संवितरण सांकेतांक देऊन वित्त विभागाच्या 
दि.०४.०१.२००६ रोजीच्या शासन निर्णयानूसार त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांचे 
वेतन व भत्याची देयके पारीत करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे :- 


BMA A) आहरण व संवितरण मुख्यालय ठिकाणा जवळचे आहरण व संवितरण 
नाव । अधिकारी घोषित उपकोषागार अधिकारी सांकेतांक 
करावयाचे पदनाम कार्यालयव क्र 
सांकेतांक क्र. 
१ | ds | वनपरिक्षेत्र अधिकारी, । चंद्रपूर ष् ४८०१००६११४ 
(विशेष व्याघ्र संरक्षण दल) अधिकारी, चंद्रपूर 
चंद्रपूर ४८०१ 
२ वनपरिक्षेत्र अधिकारी, मुल शग 
(विशेष व्याघ्र संरक्षण दल) अधिकारी, मुल 
मुल ४८०६ 
३ वनपरिक्षेत्र अधिकारी, चिमुर आत्ता 
(विशेष व्याघ्र संरक्षण दल) अधिकारी, चिमुर 
चिमुर ४८१२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम २०२१/प्र.क्र.०८/फ-२ 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र.६५/२१/को.प्र.५ दि.३०.०३.२०२१ नुसार 
वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक २०२१०५२१११५०३१९६१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


29b7e' 
80405514f23a8791 32aeec, cn=Atul Ashok Kode 
Date: 2021.05.21 12:00:04 +05'30' 


(अतुल कोदे) 
सह सचिव 
महसूल व वन विभाग 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव),पूर्व नागपूर. 
५. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) चंद्रपूर. 
६. वनसंरक्षक तथा क्षेत्रसंचाळक, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/ 
नागपूर. 
(त्यांना विनंती करण्यात येते कि, महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ खंड-१ मधील नियम 
१५ (२) व १५ (३) नुसार उपरोक्त अधिकाऱ्यास प्राधिकृत करण्याची पुढील कार्यवाही 
करण्यात करावी.) 
८. संचालक, लेखा व कोषागार, संचालनालय, मुंबई. 
९. वरीष्ठ लेखा कोषागार अधिकारी, नागपूर / मुंबई. 
qo, सहसंचालक, (तांत्रिक) लेखा व कोषागार, मुंबई. 
११. वित्त विभाग, कार्यासन कोषा. प्र-५, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती (फ-२), महसूल व वन विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


